"वनसमुपयोजन व कंत्राटदारांचे उच्चाटन" 
(योजनेत्तर) या योजनेतील २४४ अस्थाई पदांना 
सन २०२१-२२ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्यास 
मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५८/फ-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० मार्च, २०२१ 

वाचा :- 

१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४४/फ-९, दि.३०.०३.२०२० 
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४४/फ-९, दि.२१.०९.२०२० 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १५.०२.२०२१ 
५. कक्ष अधिकारी (कक्ष-३), उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 

पत्र क्रमांक कक्ष-३/योजनेतर/प्र.क्र.४१(२०-२१)/१९९ दि.२२.०२.२०२१ व क्र.२२९, दि.१६.०३.२०२१ 


Cc “७ A 


शासन निर्णय :- 


"वनसमुपयोजन व कंत्राटदारांचे उच्चाटन" या योजनेत्तर योजनेखालील कार्यरत २४४ अस्थाई पदांना 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात दिनांक ०१.०३.२०२० पासून दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत पूढे चाळू ठेवण्यास 
संदर्भ क्र.२ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कक्ष अधिकारी (कक्ष-३), उपवनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.५ अन्वये प्रस्तावातील २४४ अस्थायी 
पदे सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये पुढे चालु ठेवण्यास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक १५.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 09.03.2029 ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


त्यानुसार "वनसमुपयोजन व कंत्राटदारांचे उच्चाटन" या योजनेत्तर योजनेखालील कार्यरत २४४ अस्थाई 
पदांना दिनांक 09.03.2029 ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रानुसार 
शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेला 
आकृत्तीबंधात या पदांचा AIST आहे या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


सदर पदांवर होणारा खर्च, मागणी क्र.सी-७, प्रधान शीर्ष २४०६, वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर), 
०१-वनीकरण, १०५-वनोत्पादन, (०१) शासकीय अभिकरणाकडून समुपयोजना, (०१(०३) शासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५८/फ-९ 


अभिकरणाकडून समुपयोजन (इमारतीचे लाकूड) (२४०६ ०४७२) ०१ वेतन या लेखा शिर्षाखाली सन २०२१-२२या 
आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर कालावधी मध्ये त्यांच्या आस्थापनेवरील 
मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. या 
नंतर सुधारीत आकृतीबंध निश्चीत करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. 


प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१६३२२७३०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Sunil Laxmanrao १९० याण ०5 


= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Revenue And forest 


Kat h 0 | e Department 


(सु. G. काठोळे) 
कक्ष अधिकारी (वने) 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), मुंबई / नागपूर. 

६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक व्याघ्र प्रकल्प, मेळघाट व अमरावती. 

७. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), यवतमाळ / चंद्रपूर / नागपूर / अमरावती / गडचिरोली/कोल्हापूर वनवृत्त. 

८. वनसंरक्षक, वाहतूक व विपणन विभाग बल्लारशहा. 

९. उपवनसंरक्षक यवतमाळ, पांढरकवडा, नागपूर, ब्रम्हपूरी, मध्य चांदा, बुलढाणा, पूसद, वणी, कोल्हापूर, सातारा, 
सावंतवाडी, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, पश्चिम मेळघाट, चिखलदरा, पूर्व मेळघाट, अमरावती वन विभाग 

१०. महालेखापाल - 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

११. वित्त विभाग, व्यय-१०/वित्तिय सुधारणा- १ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

92. कार्यासन अधिकारी फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१३. कक्ष अधिकारी ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१४. फ-९ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५८/फ-९ 


शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५८/फ-९, दिनांक ३० मार्च, 2022 
सोबतचे विवरणपत्र 


(दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक ३१९.०८.२०२९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 


अ.क्र. 'पदनाम ।_____ पदांची संख्या | संख्या 
१ प्रकाष्ठ निष्कासन अधिव १ 
२ कार्यशाळा अधिक्षक a ee 
3 सहा.वबनसंरक्षक २ 
डु aaa रि 
ष्‌ वनपाल १ 
नि वनरक्षक ८१ 
७ सहायक यांत्रिव २ 
८ भांडारपाल २ 
९ लंथेमन १ 
१० विजतंत्री | डा ae 
११ at 1. ष्‌ 
१२ भांडार लिपीव १ 
१३ लेखापाल | a 
Bw लोहार १ 
gu स्वयंत्र विज यंत्रक 18] 
१६ सहाय्यक संघता 19 
१७ SIR २ 
१८ लिपीक 11 | १ 
१९ RM २ 
२० कर्मशाळा मदतनीस a 
२१ शिपाई 18] 
२२ RR | ष्‌ 
२३ प चालक ट्रक / ट्रॅक्टर चालक BY 
२४ ae  7ढ।।|।|||||| | 2 
२५ ट्रॅक्‍टर स्वच्छक १८ 
२६ मालमोटार चालक ११ 
२७ मालमोटार स्वच्छक २१ 
२८ सांधाता १ 
२९ खलाशी 17ए11__|| | g 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५८/फ-९ 


२३० महावत र 
२३१ चाराकटर १ 
एकूण:- QU 


Digitally signed by Sunil Laxmanrao Kathole 


S unl | Lax manrao DN: CN = Sunil Laxmanrao Kathole, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Revenue And forest Department 


Kat h 0 | e Date: 2021.03.30 16:39:27 +05'30' 


(सु. ल. काठोळे ) 
कक्ष अधिकारी (वने) 
महसूल व बन विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


